ASM आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास 
महामंडळ मर्यादित, मुंबईच्या आस्थापनेवरील 
कंत्राटी स्वरुपात कार्यरत असलेल्या २४ 
कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मौआमं-२०२३/प्र.क्र.०७/का.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय, समक्रमांक, दि.२५.०७.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मधील अ.क्र. (3) येथे नमूद 


“3) सेवा नियमित केल्यामुळे या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वीचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक लाभ 
संबंधितांना अनुज्ञेय राहणार नाहीत.” 
ऐवजी 
“3) सदर कर्मचाऱ्यांना दि.०८.११.२०१९ पासून वेतनाची थकबाकी अनुज्ञेय राहील.” 
असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.indl संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०९०६१५४५५४१७१४ आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VISHAKHA SACHIN ADHAV 
Vi H A KH A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b2ad90 
039८043, 


73900489189९962350399 
=Maharashtra, 


15 , st= J 
seri }9995A9B28EDC4173C38949220 
81 |AKHA SACHIN ADHAV 


Date: 2024.09.06 16:24:42 +05'30 


(विशाखा आढाव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
) मा. मंत्री (अ.वि.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
) मा.मुख्य सचिव (महाराष्ट्र राज्य), मंत्रालय, मुंबई 
४) अपर मुख्य सचिव, (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मौआमं-२०२३/प्र.क्र.०७/का.५ 


७) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, हुतात्मा चौक, मुंबई, पत्राव्दारे 

८) महालेखापाल, HERTS -9 (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 

९) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा), मुंबई 

qo) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोख शाखेमार्फत) 

११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२) उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) व्यवस्थापकीय संचालक, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई 

१४ निवड नस्ती, कार्यासन-५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


